नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई 
यांचे नावे स्वीय प्रपंजी लेखा खाते मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.संकीर्ण-१९२२/प्र.क्र.०४/नापु-१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १० ऑगस्ट, २०२३ 
वाचा : 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण -१९२२/प्र.क्र.०४/ना.पु.१२, दि.१४.०६.२०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक : 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक 
नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्या नावे स्वीय प्रपंजी लेखा खाते मंजूर करण्याबाबत दि.१४.०६.२०२३ रोजी शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता. 

सदर शासन निर्णयामध्ये नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्या नावे“स्वीय 
प्रपंजी लेखा खाते” याऐवजी “Drawing Account” असे वाचण्यात यावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८१०१८०८२४२७०६ असा आहे. हे शासन 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


N ET R A Digitally signed by NETRA PRASHANT MANKAME 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD CIVIL 
SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=19e4a6ac47 1ded0614da7ea31¢20099ea47 1d8436dcf4 
Pp RA S H A N T 9faa3c0b2e0638732c3, pi '|Code=400032, st=Maharasht 
serialNumber=C3DA775EEDF3E671 70F45DF66F5DEACS16COBO 
AB689DA4176D3BEBB60CCAD385, NETRA PRASHANT 
MAI 
M A N KA M E Date: 2023.08.10 18:10:48 +05'30' 


प्रत-: 


१) मा.मंत्री,अ.ना.पु.व ग्रा.सं.विभाग यांचे खाजगी सचिव 

२)मा.राज्यमंत्री,अ.ना.पु.व ग्रा.सं.विभाग यांचे खाजगी सचिव 

३) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) लेखा व परीक्षा, महाराष्ट्र,मुंबई 

४) महालेखापाल -२ (लेखा व अनुज्ञेयता) लेखा व परीक्षा, महाराष्ट्र ,नागपूर. 

५) अ.मु.स./प्र.स./सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) सर्व सहसचिव/उपसचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) सर्व विभागीय आयुक्‍त 

८) नियंत्रक,शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा,मुंबई. 

९) नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, मुंबई. 

qo) उप संचालक, पुरवठा आयुक्त कार्यालय, मुंबई. 

११) सर्व सहसचिव/उपसचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-१९२२/प्र.क्र.०४/नापु-१२ 


१२) वित्तीय सल्लागार व उपसचिव,मुंबई 

१३) सर्व जिल्हाधिकारी 

१४) सर्व उप आयुक्त (पुरवठा) 

१५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१६) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१७) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१८) प्रबंधक, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई 
१९) ग्राहक कल्याण सल्लागार समिती, मुंबई. 

२०) सचिव, राज्य अन्न आयोग, मुंबई 

२१) उपसंचालक, संचालनालय नागरी पुरवठा (गोदाम/वाहतूक) मुंबई. 
२२) वित्त विभाग (व्यय-१०, कोषा-प्रश्ञा-५) मंत्रालय, मुंबई. 
२३) निवडनस्ती नापु/१२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


